महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास माहे 
ऑक्टोबर, २०२३ चे सवलतमूल्याच्या प्रतिपूर्तीपोटी 
रु.३२९.९४ कोटी इतका निधी वितरित 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. एसटीसी-१२२३/प्र.क्र.१५६(भाग-१)/शिकाना/परि-१ 
शिबीर कार्यालय, नागपूर 
दिनांक : ०८ डिसेंबर, २०२३. 


संदर्भ :- १) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई यांचे 
पत्र क्र.राप/लेखा/अंववि/२४५४, दि.२८.११.२०२३. 
२) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.राप/लेखा/नोंदणी/२४४३, दि.२८.११.२०२३. 
३) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.राप/लेखा/अंववि/२५११, दि.०५.१२.२०२३. 


यरस्तावना :- 
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास माहे ऑक्टोबर, २०२३ चे सवलतमूल्य व तुटीचे निधी 
उपलब्ध करण्याबाबत उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 
यांनी संदर्भाधिन क्र.१, २ व ३ येथील पत्रान्वये शासनास विनंती केली आहे. त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य मार्ग 
परिवहन महामंडळास माहे ऑक्टोबर, २०२३ चे सवलतमूल्याच्या प्रतिपूर्तीपोटी निधी वितरित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन [नणंय:- निर्णय:- 

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास माहे ऑक्टोबर, २०२३ च्या सवलतमूल्याच्या प्रतिपूर्तीपोटी 
रु३२९.९४. कोटी इतकी रक्‍कम (अक्षरी रूपये feat एकोणतीस कोटी चौऱर्‍याण्णव लक्ष फक्त) रोखीने प्रदान 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर खर्च “मागणी क्र.बी-३ लेखाशिर्ष २०४१ वाहनांवरील कर (००) ००१, संचालन व प्रशासन, (09) 
परिवहन आयुक्त (०१) (०१) आस्थापना- परिवहन आयुक्‍त (अनिवार्य) (दत्तमत) (२०४१००१८) ३३-अर्थसहाय्य” 
या लेखाशिर्षाखाली शिल्लक असलेले रू २९.९४.कोटी व "मागणी क्रमांक बी- १०, ५०५५ - मार्ग परिवहन 
यावरील भांडवली खर्च (००) १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका (००) (००) (०१ 
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाला भांडवली अंशदान (५०५५ ००११)" (योजनेतर) 32 STEM, या 
लेखाशिर्षातून रू.३००.०० कोटी खर्ची टाकण्यात यावा. सदरचे अर्थसहाय्य हे “बिनशर्त” आहे. 


३. यासाठी परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात येत असून त्यांच्या 
कार्यालयातील आहरण व संवितरण अधिकारी असलेले लेखाधिकारी यांनी सदर रक्‍कम आहरित करुन 
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास अदा करावी. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी-१२२३/प्र.क्र.१५६(भाग-१)/शिकाना/परि-१ 


8. हा शासन निर्णय fea विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.विवि/शिकाना/४/२०२२/व्यय-८, 
दि.०६.१२.२०२३ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३१२०८१७०३४१३४२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by MADKAR PRATAP SAMPATRAO 
IN: c=IN, oO=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 


D 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=691 baS5cde50be5ad4d70b541 0e666a3f5 1 3b4fd3934 


£0227b3aab4ff49ee9941, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


SAM PATRAO serialNumber=B6C9D92AA5599BE94C2F37BF0363AAF3D243 
DE73A6A2F15A0AE751006929371A, cn=MADKAR PRATAP 
SAMPATRAO, 
Date: 2023.12.08 17:04:12 +05'30' 


(प्रताप माडकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


q 
fall 
re) J 


मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन , मुंबई/नागपूर. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई/नागपूर. 

मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई/नागपूर. 

मा. सभापती, महाराष्ट्र विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई/नागपूर. 
मा.अध्यक्ष , महाराष्ट्र विधान सभा यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई/नागपूर. 

मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई/नागपूर. 
मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधान सभा यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई/नागपूर. 
मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई/नागपूर. 

प्रधान सचिव (परिवहन), मंत्रालय, मुंबई/नागपूर. 

qo) परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

११) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई. 

१२) वित्तिय सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई. 

१३) महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
) 
) 
) 


AD 


oC AW 


mm 


S co 
YS र..> २-८ PD ट->- *-> Dre Le— 


wan 


१४) महालेखापाल (वाणिज्यिक लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर. 
१५) कक्ष अधिकारी (अर्थ-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई/नागपूर. 
१६) निवडनस्ती कार्यासन परि-१, गृह विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


